सीसीटीएनएस प्रकल्पाकरीता क्लाऊड सर्व्हीस 
प्रोव्हायडर यांची नियुक्‍ती व NON CAS 
प्रणालीच्या (2.0) अँप्लीकेशनकरिता REP ला 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३, 
मंत्रालय, दुसरा मजला,मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जुले, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३, 
दि. ०१.०७.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त शासन निर्णयातील खालील परिच्छेद क्र. १ - मधील पाचव्या ओळीतील वाक्य 

“तसेच राज्य अँपेक्स समितीच्या दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या NON CAS प्रणालीच्या (२.०) या प्रकल्पाच्या RFP ला CCTNS १.० च्या 
देखभाल व दुरुस्तीसह रु. Yo कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.” 


ऐवजी 

“तसेच राज्य अँपेक्स समितीच्या दि. १०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या NON CAS प्रणालीच्या (२.०) या प्रकल्पाच्या RFP ला CCTNS १.० च्या 
देखभाल व दुरुस्तीसह रु. ५० कोटी (जीएसटीशिवाय) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे.” असे वाचावे. 

सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७२११२०२४८२१२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
RUPALI SANJOG 


KABARE 
(रुपाली कबरे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३ 


५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२ , मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा. 

१५. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग. 

१६. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


